स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत 
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी 
करावयाच्या मैला व्यवस्थापना बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक: स्वमअ- २०१८/प्र.क्र.३५१/ नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २१ मार्च २०२२ 


वाचा: - शासन निर्णय नगर विकास विभाग, क्रमांक LIAS २०१८/प्र.क्र.३५१/नवि-३४,दि. १५ डिसेंबर, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक : 
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाच्या मैला व्यवस्थापना बाबत 
शहरातील ज्या भागात / ज्या शहरांमध्ये मलनिस:रण व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने जी शौचालये सेफ्टीक टॅकला जोडण्यात 
आली आहेत अशा भागातील / शहरांतील शौचालयांच्या सेफ्टीक टॅक मधील मैलाचे सुरक्षित व नियमित व्यवस्थापन व 
प्रक्रीया करणे आवश्‍यक असल्याबाबत उपरोक्त वाचा मधील नमूद शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे. 
२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २(२) मधील 
“ज्या शहरांमध्ये मलनिस:रण प्रक्रिया es (STP) अस्तित्वात नाही, परंतु ती शहरे मलनिस:रण प्रक्रिया केंद्र 
(STP) अस्तित्वात असलेल्या Berea २० कि.मि. च्या परिघात आहेत अशा शहरांची यादी या शासन निर्णया सोबत 
जोडण्यात आलेल्या जोडपत्र-२मधील रकाना 3 मध्ये दर्शविली आहे.” 


या ऐवजी खालील प्रमाणे वाचण्यात यावे. 
ज्या शहरांमध्ये मलळनिस:रण प्रक्रिया केंद्र (STP) अस्तित्वात नाही, परंतु ती शहरे मलनिस:रण प्रक्रिया केंद्र 
(STP) अस्तित्वात असलेल्या Berea ५० कि.मि. च्या परिघात आहेत अशा शहरांची यादी या शासन निर्णया सोबत 
जोडण्यात आलेल्या जोडपत्र-२ मध्ये दर्शाविळी आहे. सदर जोडपत्र २ मधील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या शहरांना 
रकाना - २ मधील शहरांत मैला पाठविणे व त्या शहरांनी हा मैला स्वीकारणे बंधनकारक राहील . 
३.  मुळशासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र. स्वअम-२०१८/प्र.क्र.३५१/नवि-३४ दि. १५ डिसेंबर, २०१८ मधील अटी 
व शर्ती कायम राहतील. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३२११५१४२८१३२५ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे नावाने व आदेशानुसार. 
Ajit Sahebrao Palwe 
(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

मा .मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा .मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद संचालनालय, मुंबई. 

आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
मुख्याधिकारी, नगरपरिषद / नगरपंचाय (सर्व). 

निवडनस्ती, नवि-३४. 


टा. 40 A ल 


Cc 
Ls 


८० & & £ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः स्वमअ- २०१८/प्र.क्र.३५१/ नवि-३४ 


जोडप्त्र-२ 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वमअ- २०१८/प्र.क्र.३५१/नवि-३४, दिनांक 29/3/2022 सोबतचे जोडपत्र 


मलनिस:रण प्रक्रिया de (STP) अस्तित्वात असलेल्या शहरांची व या शहरांच्या ५० कि.मि. च्या परिघातील असलेल्या शहरांची यादी. 


अ.क्र. | मलनिसः:रण प्रक्रिया he (STP) असलेली | अ.क्र. मळलनिस:रण प्रक्रिया केद्र (STP) अस्तित्वात असलेल्या 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था शहरांच्या ५० कि.मि. च्या परिघात असलेल्या शहरांची यादी 
शि २ ३ [a= Se ee 
q | atta नगरपरिषद १ बाळापूर नगरपरिषद 
२ खामगाव नगरपरिषद 
३ संग्रामपूर नगरपंचायत 
२ | अमरावती महानगरपालिका ४ भातकुली नगरपंचायत 
षु चांदूरबाजार नगरपरिषद 
& नांदगाव GSAS नगरपंचायत 
वाशिम नगरपरिषद 9 मालेगांव जहांगिर नगरपंचायत 
४ नांदेड वाघाळ महानगरपालिका ८ जरी नगरपंचायत 
९ अर्धापूर नगरपरिषर 
१० | मुदखेड नगरपरिषद 
११ कंधार नगरपरिषद 
१२ नायगांव नगरपंचायत 
१३ पेठ उंबरी नगरपरिषद 
१४ | Gul नगरपरिषद 
१५ बस्मत नगरपरिषद 
१६ पालम नगरपंचायत 
५ | औरंगाबाद महानगरपालिका १७ । खुलदाबाद नगरपरिषद 
१८ बदनापूर नगरपंचायत 
१९ फुलांबरी नगरपंचायत 
६ | चंद्रपूर महानगरपालिका २० | बल्लारपूर नगरपरिषद 
२१ । राजूरा नगरपरिषद 
२२ | UT नगरपंचायत 
२३ गडचांदूर नगरपरिषद 
२४ कोरपणा नगरपंचायत 
७ । नागपूर महानगरपालिका २५ हिंगणा नगरपंचायत 
२६ कन्हान पिपरी नगरपरिषद 
२७ | महादूला नगरपंचायत 
२८ उमरेड नगरपरिषद 
२९ वाडी नगरपरिषद 
३० वाणाडोंगरी नगरपरिषद 
३१ । बुटी-बोरी नगरपंचायत 
३२ कामठी नगरपरिषद 
८ | नाशिक महानगरपालिका ३३ भगूर नगरपरिषद 
३४ सुरगणा नगरपंचायत 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः स्वमअ- २०१८/प्र.क्र.३५१/ नवि-३४ 


९ | शिर्डी नगरपंचायत ३५ । कोपरगाव नगरपरिषद 
३६ | राहता पिपळस नगरपरिषद 
१० | धुळे महानगरपालिका ३७  । सिंधखेडा नगरपंचायत 
११ | नंदूरबार नगरपरिषद ३८ | धडगाव वडफळ्या नगरपंचायत 
१२ | पिंपरी-चिचवड महानगरपालिका ३९ । आळंदी नगरपरिषद 
४० | चाकण नगरपरिषद 
४१ । तळेगाव दाभाडे नगरपरिषद 
४२ । राजगुरूनगर नगरपरिषद 
१३ । सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका ४३ । जयसिगपूर नगरपरिषद 
४४ | तासगाव नगरपरिषद 
१४ | कोल्हापूर महानगरपालिका ४५ | कागल नगरपरिषद 
४६ | वडगाव कसबा नगरपरिषद 
४७ | पन्हाळा नगरपरिषद 
१५ | इचलकरंजी नगरपरिषद ४८ | कुरुंदवाड नगरपरिषद 
१६ | सासवड नगरपरिषद ४९ । जेजूरी नगरपरिषद 
१७ | पांचगणी नगरपरिषद Yo मेढा नगरपंचायत 
१८ | कराड नगरपरिषद ५१ | शिराळ नगरपंचायत 
१९ । पंढरपूर नगरपरिषद ५२ । माळशिरस नगरपंचायत 
२० | कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषद ५३ । मुरबाड नगरपंचायत 
२१ | नवी मुंबई महानगरपालिक ५४ | उरण नगरपरिषद 
२२ | अंबरनाथ नगरपरिषद ५५ शाहापूर नगरपंचायत 
२३ «| महाबळेश्वर नगरपरिषद ५६ | पोलादपूर नगरपंचायत 


REKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


